RNI No. MAHBIL/ 2009/ 40124 


with 


14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष १, अंक २२ ]] 


मंगळवार, डिसेंबर ८, २०१५ / अग्रहायण १७, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ८ डिसेंबर , २०१५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XLIX OF 2015 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND 

TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


सन २०१५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४ ९ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ यात आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 


१ ९ ६६ चा 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
महा. ३७. १९ ६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 

व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून , त्यांनी दिनांक २९ 
२०१५ चा ऑगस्ट २०१५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०१५ हा प्रख्यापित 

केला होता 


महा . 
अध्या . 


१७. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; 
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 


भाग पाच - ५५-१ 
( एचबी-१८०३-१ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ८ , २०१५ / अग्रहायण १७, शके १९ ३७ 


सन १ ९ ६६ चा 


२ . 


संक्षिप्त नाव 

१ . ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, 
व प्रारंभ . २०१५ असे म्हणावे . 

( २ ) तो दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य १९ ६६ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४० मधील, पोट- कलम ( ३ ) मध्ये , खंड ( इ ) मधील महा. ३७ . 
अधिनियम क्रमांक 

भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना १८९ ४ चा १. 
४० ची उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल २०१३ चा ३०. 
सुधारणा. 
करण्यात येईल . 
३. मुख्य 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११३ अ मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, १८९ ४ चा १. 
महाराष्ट्र “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चा ३० . 
अधिनियम क्रमांक 

२०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


“ 


३७ याच्या कलम 


सन १ ९ ६६ चा 


३७ याच्या कलम 


११३ अ ची 


सन १ ९ ६६ चा 


४ . 


अधिनियम क्रमांक 


- 


" 


.. 


“ 


अशा 


सन १ ९ ६६ चा 


६ . 


~ 


सुधारणा. 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११६ मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, १८ ९ ४ चा १. 
महाराष्ट्र “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चा ३०. 
३७ याच्या कलम २०१३ याच्या तरतुदीअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
११६ ची सुधारणा. 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२५ मध्ये, 
सन १ ९ ६६ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( एक ) “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ च्या अर्थानुसार या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व १८ ९ ४ चा १. 
३७ याच्या कलम पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या अर्थानुसार ” हा २०१३ चा ३० . 
१२५ ची सुधारणा. मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा २०१३ चा ३० . 
हक्क अधिनियम , २०१३ याची कलमे ४ ते १५ ( दोन्हीं सह ) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती , 
जमिनींच्या संबंधात लागू होणार नाही. ”. 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२६ मध्ये, 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( एक ) पोट - कलम ( १) मध्ये, 
३७ याच्या कलम 

( क ) खंड ( ब ) मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तत्त्वांच्या १८९ ४ चा १. 
१२६ ची सुधारणा. 

आधारे ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि २०१३ चा ३० . 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तत्त्वांच्या आधारे ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल 

( ख ) खंड ( क) मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , १८ ९४ चा १. 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या २०१३ चा ३०. 
तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

किंवा यथास्थिति , भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ या अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “किंवा, १८ ९ ४ चा १. 
यथास्थिति , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क २०१३ चा ३०. 
अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( दोन ) पोट - कलम ( २ ) मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ याच्या कलम ६ मध्ये तरतूद केलेल्या १८ ९ ४ चा १. 
रीतीने ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि २०१३ चा ३०. 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या कलम १९ मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल 


“ 


( ग ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ८, २०१५ / अग्रहायण १७, शके १९ ३७ 


m 


( तीन ) पोट-कलम ( ३) मध्ये, “ कलम ६ ” या मजकुराऐवजी, “ कलम १९ ” हा मजकूर दाखल करण्यात 


येईल ; 


१८ ९ ४ चा १ . 


७ . 


( चार ) पोट-कलम ( ४ ) मधील, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि 
२०१३ चा ३०. संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील, पोट -कलम ( १) मध्ये, “ बारा महिन्यांच्या ” या मजकुराऐवजी , सन १९ ६६ चा 

महाराष्ट्र 
“ चोवीस महिन्यांच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

अधिनियम क्रमांक 
३७ याच्या कलम 

१२७ ची सुधारणा. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२८ मध्ये, 

( एक ) पोट -कलम (१) मधील, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ याच्या तरतुदींनुसार ” या मजकुराऐवजी , अधिनियम क्रमांक 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ३७ याच्या कलम 

१२८ ची सुधारणा. 
अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


सन १ ९ ६६ चा 
महाराष्ट्र 


१८ ९ ४ चा १ . 


“ 


२०१३ चा ३० . 


१८ ९ ४ चा १ . 


( दोन ) पोट -कलम ( २ ) मधील, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ” हा मजकूर ज्या दोन्ही ठिकाणी 
आला असेल त्या दोन्हीही ठिकाणी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 


२०१३ चा ३० . 


१८ ९ ४ चा १. 


२०१३ चा ३० . 


. 


- 


( तीन) पोट - कलम ( ३ ) मधील , “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ याच्या कलम १६ किंवा, यथास्थिति , 
कलम १७ अन्वये, ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या कलम ३८ किंवा, यथास्थिति , कलम ४० 
अन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२९ मध्ये , 

सन १ ९ ६६ चा 

महाराष्ट्र 
( एक ) पोट - कलम ( १) मधील, 

अधिनियम क्रमांक 

३७ याच्या कलम 
( क ) “ सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अशा प्राधिकरणाने" या मजकुराऐवजी, “ राज्य शासनाच्या मान्यतेने , 

१२९ ची सुधारणा. 
अशा प्राधिकरणाने, भारताचे संरक्षण किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कोणतीही 
आकस्मिक निकड यांसाठी " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 


१८ ९ ४ चा १ . 


“ 


२०१३ चा ३० . 


( ख ) परंतुकामधील, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ याच्या कलम २४ मध्ये " या मजकुराऐवजी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ याच्या कलम २८ मध्ये " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन) पोट- कलम ( २ ) मधील, “ भरपाईच्या रकमेवर दरसाल ४ टक्के दराने संबंधित मालकाला व्याज 

या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
२०१३ चा ३०. हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या तरतुदींनुसार संबंधित मालकाला व्याज व इतर भरपाई " हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल. 


४ 


सन २०१५ चा 


महा . 


अध्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ८, २०१५ / अग्रहायण १७, शके १९ ३७ 

१० . ( १) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश, २०१५ हा , याद्वारे , २०१५ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश निरसित करण्यात येत आहे. 
क्रमांक १७ याचे 

( २) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 
निरसन व 
व्यावृत्ती. 

अधिनियमान्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही 
अधिसूचना किंवा दिलेला कोणताही आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणती कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात 
आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ८, २०१५ / अग्रहायण १७, शके १ ९३७ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा .३७ ) यात, नगररचना योजना 
ह्या योग्य रीतीने तयार केल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केलेली आहे याची सुनिश्चिती 
करण्याच्या दृष्टीने , जमिनीचा विकास व वापर यांच्या नियोजनासाठी आणि विकास योजना तयार करण्यासाठी 
तरतूद आहे. उक्त अधिनियमात 

सुधारणा 

करण्याचे प्रस्तावित केले होते . 


२. त्यावेळी प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत 


( एक ) कलमे ४०, ११३ अ, ११६, १२५ , १२६, १२८ व १२९ यांची सुधारणा. - उक्त अधिनियमात , 
विकास योजना आणि त्यांच्याशी संबंधित बाबी या संबंधात सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या 
जमिनीच्या सक्तीच्या संपादनासाठी तरतूद आहे. अशा प्रयोजनांसाठी जमिनीच्या संपादनाच्या बाबतीत , उक्त 
तरतुदींमध्ये, भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १) याच्या तरतुदींचेनिर्देश अंतर्भूत होते. 


१ जानेवारी २०१४ पासून अंमलात आलेला भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याद्वारे , भूमि संपादन अधिनियम , 
१८ ९ ४ हा निरसित झालेला आहे. परिणामी, १९ ६६ च्या उक्त अधिनियमामध्ये असलेल्या भूमि संपादन अधिनियम , 
१८ ९ ४ च्या तरतुदींच्या निर्देशांऐवजी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींचे निर्देश दाखल करणे इष्ट होते. 


( दोन ) कलम १२७ ची सुधारणा. - उक्त सन १९ ६६ च्या अधिनियमाच्या कलम १२७ मध्ये अशी 
तरतूद होती की , जर राखून ठेवलेली, वाटप केलेली किंवा नेमून दिलेली कोणतीही जमीन , अंतिम प्रादेशिक 
योजना किंवा अंतिम विकास योजना ज्या दिनांकापासून अंमलात येईल त्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या आत 
कराराद्वारे संपादित केली नसेल, किंवा कलम १२६ च्या पोट -कलम ( २ ) किंवा ( ४ ) खालील घोषणा, अशा 
कालावधीत राजपत्रात प्रसिद्ध केली नसेल तर , जमिनीचा मालक किंवा जमिनीत हितसंबंध असणारी कोणतीही 
व्यक्ती, नियोजन प्राधिकरण , विकास प्राधिकरण किंवा समुचित प्राधिकरण यांच्यावर , जमिनीवरील त्याची मालकी 
किंवा जमिनीतील तिचा हितसंबंध दर्शविणा- या दस्तऐवजांसह तशा आशयाची नोटीस बजावील आणि जर 

अशी नोटीस बजावण्यात आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जमीन संपादन करण्यात न आल्यास , 
किंवा संपादनासाठी उपरोक्त रीतीने कोणतीही उपाययोजना करण्यात न आल्यास , ती जमीन राखून ठेवणे, 
वाटून देणे किंवा नेमून देणे, हे व्यपगत झाल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानंतर ही जमीन अशा प्रकारे राखून 
ठेवणे, वाटून देणे किंवा नेमून देणे यांपासून मुक्त झाल्याचे मानण्यात येईल . 


असे निदर्शनास आले होते की , उक्त कलम १२७ यात निर्देशिलेला बारा महिन्यांचा कालावधी हा , आवश्यक 
ते सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी खूपच कमी आहे. आवश्यक ते सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी बारा महिन्यांच्या उक्त 
कालावधीमध्ये, आणखी बारा महिन्यांच्या कालावधीची वाढ करण्याची गरज आहे असे वाटले होते. 


पुरःस्थापित 


३. वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, दिनांक १३ जुलै २०१५ रोजी सुरू झालेल्या राज्य विधानमंडळाच्या 
पावसाळी अधिवेशनात, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (तिसरी सुधारणा ) विधेयक , २०१५ हे, सन 
२०१५ चेविधानसभा विधेयक क्रमांक ४४ म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये दिनांक २९ जुलै २०१५ रोजी 
करण्यात आले होते . तथापि , दिनांक ३१ जुलै २०१५ रोजी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनाची सत्र समाप्ती 
झाल्याने , उक्त विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत होऊ शकले नाही. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ यामध्ये उक्त सुधारणा तात्काळ करणे शासनास इष्ट वाटले होते . 


भाग पाच - ५५-२ 
( एचबी -१८०३-२ ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ८, २०१५ / अग्रहायण १७, 


शके १ ९ ३७ 


४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा . ३७ ) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी , 
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल 
त्यांची खात्री पटली होती, म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा) अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महा. अध्या. १७ ) हा प्रख्यापित केला 
होता . 


उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २० ऑक्टोबर , २०१५ . 


देवेंद्र फडणवीस , 

मुख्यमंत्री . 


विधान भवन : 


नागपूर , 
दिनांक ८ डिसेंबर , २०१५ 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


